महाराष्ट्र माजी सैनिक (मेस्को) महामंडळातील 
महाव्यवस्थापक, वरीष्ठ व्यवस्थापक व 
व्यवस्थापक, देयक ही पदे भरण्यासाठी 
शासनस्तरावर समिती गठीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र : मेस्को-२०१९/प्र.क्र.१४२/२८ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २३ मे, २०१९. 


वाचा : १) शासन निर्णय सा.प्र.वि.क्र : मासैम १०९९/२३९०/प्र.क्र.२४४/९९/२८, दि. १८ जानेवारी, २००२. 
२) शासन निर्णय सा.प्र.वि.क्र: मेस्को-२०१९/प्र.क्र.१४२/२८, दि.१७ मे, २०१९. 
3) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र माजी सैनिक महामंडळ, पुणे यांचे 
पत्र क्र.मेस्को/भरती/झाखा, दिनांक २१ मे, २०१९. 


शासन नणय निर्णय :- 
संदर्भाधिन क्र.२ येथील दिनांक १७ मे, २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र माजी 


सैनिक महामंडळ (ASH) या महामंडळातील महाव्यवस्थापक, वरिष्ठ व्यवस्थापक व व्यवस्थापक, 


देयक ही पदे भरण्याच्या अनुषंगाने संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली 


शासनस्तरावर समिती गठीत करण्यात आली असून सदर समितीमध्ये अनुक्रमांक ३ येथील एअर 


व्हाईस मार्शल श्री.एम.डब्ल्यू.देसाई यांच्याऐवजी कर्नल श्री.अमित राजेंद्र दळवी (निवृत्त), 


संचालक, सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण संस्था, औरंगाबाद यांची सदस्य म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत 
आहे. 


2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०१ ९०५२२३१२५३०६३००७ असा 


आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Hemant G Mhapankar 
Date: 2019.05.23 12:56:23 +05'30' 
( हे.गो.म्हापणकर ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति: 
१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव, 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 


शासन निर्णय क्रमांकः मेस्को-२०१९/प्र.क्र.१४२/२८ 


३) सर्व मा.मंत्री, राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव/स्वीय सहायक, 
४ सर्व मा.विधान सभा सदस्य व विधान परिषद सदस्य 
५) मा.मुख्य सचिव, 
६) शासनाचे सर्व अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव , 
) 
) 
) 


सर्व विभागीय आयुक्त, 
विभागीय आयुक्त, पुणे 
सर्व जिल्हाधिकारी, 
qo) ud जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
११)* प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा/मूळ शाखा, मुंबई, 
१२)* प्रबंधक, SHY व उप लोकायुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई 
१३)* आयुक्त, राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई 
१४) * सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ, सचिवालय, मुंबई 
१५)* सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई 
१६) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई 
१७) महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, नागपूर 
१८) अधिदान व लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र, मुंबई 
१९) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
२०) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र माजी सैनिक महामंडळ (मेस्को), पुणे. 
२१) एअर व्हाईस मार्शल श्री.एम.डब्ल्यू.देसाई, वित्तीय सल्लागार, गुंतवणूक समिती, 
सैनिक कल्याण विभाग, पुणे 
२२) कर्नल श्री.अमित राजेंद्र दळवी (निवृत्त, संचालक, सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण संस्था, 
औरंगाबाद 
२३) संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, -रायगड'* राष्ट्रीय युध्द स्मारकासमोर, घोरपडी, 
पुणे, 
२४) संचालक, सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण संस्था, सिडको, नवीन औरंगाबाद 
२५) उप सचिव (वित्त विभाग), मंत्रालय, मुंबई, 
२६) उप सचिव (सार्वजनिक उपक्रम), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


vo 


२७ सर्व जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालये 

२८) मंत्रालयीन विभागाच्या अधिपत्याखालील सर्व विभागप्रमुख आणि कार्यालय प्रमुख 
२९) सर्व मंत्रालयीन विभाग, 
३०) सामान्य प्रशासन विभागातील सर्व कार्यासने 
39) निवडनस्ती / कार्यासन-२८. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


